महिला व बाल विकास विभागांतर्गत क्षेत्रिय 
आस्थापनेवरील गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
विनंती बदल्या -सन २०१८. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मबाआ-२०१८/प्र.क्र.८१/कार्या-9 अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - ०२ जुले, २०१८. 


संदर्भ :- शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०१५/प्र.क्र.२२/का-७ अ, दिनांक ५/५/ २०१५. 


: शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास समक्ष असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 
उक्त अधिनियमाच्या HSA ४ (४ व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार विनंती बदली प्रस्तावित असलेल्या खालील 
अधिका-यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी (स्तंभ ४ नुसार) सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ बदली करण्यात 
येत आहे. 


अधिका-याचे नाव 


बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
, जि. रायगड 


विकास प्रकल्प अधिकारी(ग्रामीण), 
(ग्रामीण),चोपडा, जि.जळगांव ंव, जि.जळगांव 


अधिक्षक, शासकीय पुरुष | अधिकारी, नियंत्रक मंडळ, 
क्षेकरीगृह, विसापूर ता. श्रीगोंदा 
. अहमदनगर 
अधिक्षिका, शासकोय पुरुष बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी(ग्रामीण), 
क्षेकरीगृह, घायपतवाडी ता. , जि. ठाणे 
श्रीगोंदा जि. अहमदनगर (सद्या 
मा.मंत्री, म. व बा.वि. यांचे 
दिनांक १६.५.२०१८ 
उसनवारी तत्वावर कार्यरत) 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.८१/कार्या-७ अ 


पदस्थापनेनंतर नियुक्तीचे पद व 
कार्यालय 


अधिका-याचे नाव सध्याचे पद व कार्यालय 


विकास प्रकल्प अधिकारी(ग्रामीण), 
, जि. नागपूर. 


श्री. व्यंकटराव माधवराव 


श्रीमती निलम विठ्ठल भूमकर विकास प्रकल्प अधिकारी(ग्रामीण), 


, जि.पुणे 


श्री.अभिजित जयवंत पाटील 


श्री. निलेश फुलचंद राठोड 


श्री. चेतन WHIT गायकवाड 


श्री. सोपान सदाठिव ढाकणे 


(ग्रामीण), आष्टी, जि.बीड 
विकास प्रकल्प अधिकारी 
(ग्रामीण), भूम, जि.उस्मानाबाद 
बाल विकास प्रकल्प अधिकारी 
(ग्रामीण) दौंड, जि.पुणे 
विकास प्रकल्प अधिकारी 
(ग्रामीण), इगतपुरी जि.नाशिक 


विकास प्रकल्प अधिकारी(ग्रामीण) 
, जि.सांगली 


विकास प्रकल्प अधिकारी(ग्रामीण), 
-१, जि. औरंगाबाद 


विकास प्रकल्प अधिकारी(ग्रामीण), 
, जि.रायगड 


विकास प्रकल्प अधिकारी(ग्रामीण), 
,ता. नेवासा जि. अहमदनगर 


श्रीमती सारिका दिलीप गांगड॑ ।अधिक्षिका, शासकीय मुलींचे विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 


श्रीगोंदा (वेळवंडी-२) जि. अहमदनगर 


श्री. रमण रणधिर तेलगोटे क्षक, शासकीय मुलांचे 


ष्ठ/वरिष्ठ बालगृह, लातूर 


विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
, ता.धडगांव, जि. नंदुरबार 


श्री.आर.एस. मराठे अधिक्षक, शासकोय मुलांचे बालगृह, ke 


, जि. जळगांव 


विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
, जि.सातारा 


श्रीम. दौला दिनकर खामकर 
(ग्रामीण), श्रीगोंदा जि. अहमदनगर 


१६ श्री. महेंद्र नारायण दराडे अधिक्षक, पंडीत जवाहरलाल नेहरु 
केंद्र,येरवडा, जि.पुणे 


२. Wa Aor व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना कळविण्यात येते की, वरीलप्रमाणे पदस्थापना देण्यात 
आलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांचे अधिनस्त पदस्थापनेचे आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत. बदली झालेल्या अधिका-यांना 
कार्यालय प्रमुखांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व सदरील अधिका-यांनी त्यांच्या बदलीच्या पदावर तात्काळ रूजु व्हावे. 
त्यांचे पुढील वेतन व भत्ते रूजु होणा-या पदावरच काढण्यात येतील याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण), 
पाथर्डी, जि. अहमदनगर 


शासन आदेशा क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.८१/कार्या-७ अ 


३. वरीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिका-यांची पदस्थापना त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात 
येत असल्याने त्यांना बदलीविषयक फायदे अनुज्ञेय राहणार नाहीत. 


४. वरिलप्रमाणे करण्यात येत असलेल्या अधिका-यांची पदस्थापनेच्या आदेशासोबत त्यांचे गोपनीय अहवाल, 
सेवापुस्तक, तसेच अंतिम वेतन प्रमाणपत्र बदली करण्यात आलेल्या नवीन कार्यालयाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावे. 
५. वरिलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात आलेल्या अधिका-यांना पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर 
करु नये वा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने पदस्थापना 
झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. 


६. वरिलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिका-यांनी बदली आदेझ्ानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या 
ठिकाणी हजर न झाल्यास वा राजकीय दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर 
राजकीय दबावाबाबतची ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणुक) नियम १९७९ मधील क्रमांक २३ व क्रमांक (३) (३) चे 
उल्लंघन करणारी असल्यामुळे ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचेविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची 
संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


७. वरिलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिका-यांना पदस्थापनाने देण्यात येणा-या पदावर रुजू 
करुन घेताना, ते रजेवर/गैरहजर होते किंवा कसे याबाबतची खातरजमा त्यांना पदस्थापनेवर हजर करुन घेणाऱ्या 
कार्यालयाने करावी. सदर अधिकारी वैद्यकीय कारणास्तव गैरहजर असतील तर त्यांना हजर करुन घेण्यापूर्वी वैद्यकीय 
मंडळासमोर पाठवावे. जर अन्य रजेवर होते असे आढळल्यास त्यांचेकडून न चुकता तसा रजेचा अर्ज भरुन घ्यावा आणि 
नंतर हजर करुन घ्यावे. तसेच रजा संदर्भात शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकांतील 
निदेश्ांचे पालन करावे. 


८. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्यांचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०७०२०९४८२५९३३० असा आहे. हा steer डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Lalsing onc coer 
Ramchandra कण ळल 
Gujar oo, 
(ला.रा.गुजर) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत, 

१) आयुकत,महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 

२) आयुक्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 

३) मा.मंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

४) मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५) मा. सचिव(म.व बा.वि),यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक,मुंबई-३२. 

६) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद (आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत) 

७) सर्व विभागीय उप आयुकत, महिला व बाल विकास,( SIA Sa, For मार्फत) 

८) सर्व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, (बा.क.), जिल्हा परिषद,( आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत) 


शासन आदेश क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.८१/कार्या-७ अ 

8) संबधित जिल्हाकोषागारआधकारा/आयुक्‍्ताल्यापुणमाफत) ।7676क्‍€ईक्‍र्‍ी 
१०) महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
११) संबंधित अधिकारी द्वारा- AGIA AT व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे. 


१२) निवडनस्ती (कार्यासन-७आ), Hat व बाल विकास विभाग. 


